पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 
सायबर क्राईम विंग करिता माहिती व तंत्रज्ञान 
केंद्र असलेले नवीन चार सायबर सेल निर्माण 
करुन त्यासाठी विविध संवर्गातील १८६ पदे 
निर्माण करणे तसेच १०० प्रशिक्षणार्थीना 
प्रशिक्षण देता येईल अशा प्रशिक्षण केंद्राची 
निर्मिती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१५/प्र.क्र.११७/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ मे, २०१७ 


वाचा :- 

१) पोळीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.८६६/सी.पी./जॉईंट सी.पी./क्राईम/२०१४, 
दिनांक २४.१२.२०१४ 

२) कक्ष अधिकारी, faa ३ (अ), गृह विभाग यांचे पत्र क्र.संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३/विजा-३ (आ), 
दिनांक २५.०२.२०१५. 

३) पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.3००/२०१५, दिनांक ०५.०५.२०१५. 

४) पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांचे पत्र H.40/2098, दिनांक १२.०१.२०१६. 

५) कार्यासन अधिकारी, विसु-१, वित्त विभाग यांचे पत्र क्र.पदनि/प्र.क्र.३५/१६/विसु-१, 
दिनांक २६.०९.२०१६. 


प्रस्तावना :- 
माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला असून माहितीची देवाण-घेवाण, आर्थिक 


व्यवहार, ऑनलाईन खरेदी व्यवहार हे इंटरनेटच्या माध्यमातून केळे जात आहेत. नागरिकांकडून सोशल 


नेटवर्कींग साईट्सचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. त्यामुळे इंटरनेटद्वारे आर्थिक गैरव्यवहार, 


aod आणि त्या संबंधीच्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचे प्रकार वाढले असून त्यामधून सायबर क्राईम ही 


गुन्हेगारी उदयास आळी आहे. सदर गुन्हेगारीस आळा घालण्यासाठी पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 


आस्थापनेवर नवीन चार सायबर सेल व १०० प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देता येईल असे प्रशिक्षण केंद्र निर्माण 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-०३१५/प्र.क्र.११७/पोल-३ 


शासन |नणंय निर्णय :- 


पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर सायबर क्राईम विंगसाठी चार नवीन सायबर सेल 


निर्माण करण्यास तसेच १०० प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षण देता येईल sian प्रशिक्षण केंद्राची निर्मिती करण्यास 


शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त चार सायबर सेल करिता पोलीस दलातील खालील तक्त्यात नमूद विविध संवर्गातील १८६ 


पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
- १. | सहायक पोलीस आयुक्‍त रु.१५६००-३९१००--५४०० ०२ 
२. । पोलीस निरीक्षक रु.९३००-३४८००--५००० २४ 
३. । सहायक पोलीस निरीक्षक रु.९३००-३४८००--४४०० ४० 
४. । पोलीस शिपाई रु.५२००-२०२००--२००० १२० 
एकुण पदे - १८६ 


३. उपरोक्त तक्त्यात नमूद करण्यात आलेली पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांची पदे त्यासाठी केलेल्या 


सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार भरण्यात यावीत. 


४. सदर १८६ पदांच्या निर्मितीसाठी व प्रशिक्षण केंद्रासाठी आवर्ती खर्च रु.५,७८,७५,४२०/- व अनावर्ती 


खर्च रु.८,८०,८१,३००/- एकुण रु.१४,५९,५६,७२०/- इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर खर्च 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२१/१७/व्यय-७, दिनांक १६.०१.२०१७ व 


अनौपचारीक संदर्भ क्र.१९/आ.पु.क., दिनांक ३१.०१.२०१७ अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-०३१५/प्र.क्र.११७/पोल-३ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०५१७१७००३८१४२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e 
D ) h kK Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
7 | [| aj DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef7cc5 


Abhang ee 
(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 


१०.अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर व म.अ.प्र, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१५. उपसचिव, विझ्ा-३अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 

१७.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


